उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील अधिनस्त १० शासकीय दवाखाने 

( कोकण भवन, आमदार निवास, जुने जकात घर, विक्रीकर 
भवन, मलबार हिल, अभ्युदय नगर काळाचौकी, दिवाणी सत्र 
न्यायालय, उच्च न्यायालय, महालक्ष्मी, मंत्रालय ) येथीळ एकुण 
४४ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९७/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ३ एप्रिल,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-३ अ, दि.२४ 
जानेवारी,२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सहसंचालक, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ कक्ष ३/ टे- 
५अ/२०१८-१९/ठाणे / अपदे/३०४१-४२/१८ दि.२३.०३.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि -२०१६/ प्रक्र-८/१६/ आपुक, दि.५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१७/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-३अ, दिनांक २४-.१.२०१८ 
अन्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील अधिनस्त १० शासकीय दवाखाने 
( कोकण भवन, आमदार निवास, जुने जकात घर, विक्रीकर भवन, मलबार हिल, अभ्युदय नगर काळाचौकी, 
दिवाणी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, महालक्ष्मी, मंत्रालय) येथील एकुण ४४ अस्थायी पदे चाळू ठेवण्यास 
दि.१.१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४४ अस्थायी पदांना शासन निर्णय, 
वित्त विभाग,क्रमांक- क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५/०३/२०१८ Ales अटींच्या अधीन 
राहून, दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९७/आरोग्य ३(अ) 


मागणी क्रमांक आर- १ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकीत्सा 

००१- संचालन व प्रशासन 


(००१) ( 


०२) - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०१०१) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५/०३/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१८३४०६५६१७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


9. 
आ 
७. 


: Digitally signed by Rajendra 
Sh ji Kaurt 
Rajendra are Se sham 
ve Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
Shamraoji ४0 
Date: 2018.04.03 15:33:49 
Kaurte +0990 
(रा.शा.कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय दवाखाना, दवाखाने ( कोकण भवन, आमदार निवास, जुने 
जकात घर, विक्रीकर भवन, मलबार हिल, अभ्युदय नगर काळाचौकी, दिवाणी सत्र न्यायालय, 
उच्च न्यायालय, महालक्ष्मी, मंत्रालय) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


१०. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील १० शासकीय दवाखाने येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम | पदसंख्या | वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक आदेशान्वये पदे चालू 
ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
शासकीय दवाखाना, कोकण भवन, मुंबई सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
भाग TTT Qa निर्णय 
i शासन निर्णय क्र. पदआ वैद्यकीय शि १५६००- विभा त न्य j यि २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
क्र. १७ 
२००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, ।अधिकारी ३९१०० “ See oe 
दि.२१.९.१२ (५४००) प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ, P& 7 सावजानक आरोग्य सवा 
दि.२४.१.२०१८ ७व॑ संचालन व प्रशासन 
ss कनिष्ठ शि १६0604... ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
लिपीक ९0१0१०) णालय दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 
३ व्रणोपचार | 4200-20200 
क (१८००) ; 
मागणी क्रमांक आर-१ 
8 सफाईंगार ण ४४४०-७४४० 
(4300) 2290- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
मुंबई ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
शासकीय दवाखाना, आमदार निवास, मनोर, मुंबई 
09 - संचालन व प्रशासन 
| पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ वैद्यकीय २ १५६००- 
सेवा-१, दि.२१.९.१२ अधिकारी ३९१०० ००१) (२) - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (२२१० 


(4800) 


09404) 


2 औषध _ 4200-20200 
निर्माता (२८००) 
3 FONTAN णि ५२००-२०२०० 
क (१८००) 
४ शिपाई | ४४४०-७४४० 
(१३००) 
५ सफाईगार | ४४४०-७४४० 
(१३००) 
अ. । पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, | पदनाम । पदसंख्या | वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक आदेशान्वये पदे चालू 
ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
शासकीय दवाखाना, जुने जकात घर, मुंबई सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
श्‌ शासन निर्णय क्र. पदआ वैद्यकोय पि १५६००- ig pane oi © २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
त Sa on क्र.अपदे २०१७ 
२००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, अधिकारी ३९१०० Pt ee निकर ग्र तता 
दि.२१.९.१२ (५४००) प्र.क्र.१०६/ आरोग्य- ०६ - सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
5 ३अ, दि.२४.१.२०१८ 0०२ - संचालन व प्रशासन 
र airs | 3 ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
निर्माता (२८५७ णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 
3 कनिष्ठ aa 4200-20200 


लिपीक (१९००) मागणी क्रमांक आर-१ 
४ सफाईगार शि ४४४०-७४४० २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
1. ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
शासकीय दवाखाना, विक्रीकर भवन, मुंबई आ आत क ता ता 
i पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ वैद्यकोय शि १५६००- ००१ (२ - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी 
सेवा-१, दि.२१.९.१२ अधिकारी ३९१०० 
(५४००) यी 
२ औषध णं ५२००-२०२०० 
निर्माता (२८००) 
3 कनिष्ठ शं ५२००-२०२०० 
लिपीक (१९००) 
४ व्रणोपचार णि ५२००-२०२०० 
क (१८००) 
4 सफाईंगार शि ४४४०-७४४० 
(१३००) 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, | पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक आदेशान्वये पदे चालू 


ठेवली त्याचा क्रमांक व 


दिनांक 


शासकौय दवाखाना, मलबार हिल, मुंबई 
i शासन निर्णय क्र. पदआ वैद्यकीय शि १५६००- 
२००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, अधिकारी ३९१०० 
दिर र पर (५४००) 
२ औषध शि ५२००-२०२०० 
निर्माता (२८००) 
3 व्रणोपचार i 4200-20200 
क (१८००) 
४ शिपाई शं ४४४०-७४४० 
(१३००) 
4 सफाईगार शि ४४४०-७४४० 
(१३००) 
शासकीय दवाखाना, अभ्युदयनगर, काळाचौकी, मुंबई 
i पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ वैद्यकीय शि १५६००- 
सेवा-१, दि.२१.९.१२ अधिकारी ३९१०० 
(५४००) 
२ औषध शं ५२००-२०२०० 
निर्माता (२८००) 


सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग झासन निर्णय क्र. 
क्र.अपदे २०१७/ 
प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ, 
दि.२४.१.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
og - सार्वजनिक आरोग्य सेवा 


03 - संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
णालयाइतका दर्जा वाढविणे 


(२२१० ०४१३) 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
0१ - संचालन व प्रशासन 


००१) (२) - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (२२१० 
(0१०१) 


३ व्रणोपचार णि ५२००-२०२०० 
क (१८००) 
8 शिपाई णि ४४४०-७४४० 
(१३००) 
षु सफाईंगार पिं ४४४०-७४४० 
(१३००) 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम । पदसंख्या | वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक आदेशान्वये पदे चालू 
ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
शासकीय दवाखाना, दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
भाग शासन निर्णय क्र 
। शासन निर्णय क्र. पदआ वैद्यकीय शि १५६००- वि त ; यि क्र. २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
क्र. ०१७ 
२००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१,  ।अधिकारी ३९१०० : VS eee 
दि.२१.९.१२ (५४००) प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ, ४५ ” 
दि.२४.१.२०१८ ०४ - संचालन व प्रशासन 
रै औषध णि गग र ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
निर्माता (२९८०४) रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 
3 कनिष्ठ | 1 मागणी क्रमांक आर-१ 
लिपीक (१९००) 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
8 सफाईंगार fe | ४४४०-७४४० 


(१३००) ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
शासकीय दवाखाना, उच्च न्यायालय, मुंबई ०१ - संचालन व प्रशासन 
| पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ वैद्यकीय शि १५६००- ००१) (२) - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी 
सेवा-१, दि.२१.९.१२ अधिकारी ३९१०० (2240 0909) 
(4800) 
2 औषध _ 4200-20200 
निर्माता (२८००) 
3 कनिष्ठ णि ५२००-२०२०० 
लिपीक (१९००) 
४ व्रणोपचार शं ५२००-२०२०० 
क (१८००) 
4 सफाईगार णं ४४४०-७४४० 
(१३००) 
अ. । पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, | पदनाम । पदसंख्या | वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक आदेशान्वये पदे चालू 
ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
शासकीय दवाखाना, महालक्ष्मी, मुंबई सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 


श्‌ शासन निर्णय क्र. पदआ वैद्यकीय दिं १५६००- विभाग शासन निर्णय क्र. R290- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२००/ प्र.क्र.११७/सेवा-१,  ।अधिकारी ३९१०० क्र.अपदे २०१७/ be का वये 
दि.२१.९.१२ (५४००) प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ, 
MAH दवाखाना, मंत्रालय, मुंबई ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
। पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ वैद्यकीय | १५६००- णालय दर्जा वाढविणे 
सेवा-१, दि.२१.९.१२ अधिकारी ३९१०० (२२१० ०४१३) 
(५४००) : 
मागणी क्रमांक आर-१ 
: Le | ee तडा या म का 
= C ce ce र्‌ खयारोग. 
rata] 286) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
= नागरी आरोग्य DTT सेवा 
3 ae त] क्क ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
लिपीक (१९००) 0०१ - संचालन व प्रशासन 
४ FONTAN | 4200-20200 009) (2) - जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (२२१० 
क (१८००) 0909) 
4 सफाईंगार शि ४४४०-७४४० 
(१३००) 
एकूण ४४ 


